महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समितीची पुनर्रचना. 


महाराष्ट्र शासन, 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.आरपीए-२०१७/प्र.क्र २५८/र-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२. 
दिनांक : ०१ जुन, २०२१. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि.२७/०४/२०१८. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि.२६/०२/२०२०. 


प्रस्तावना :- 

भूमीसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम, २०१३ च्या कलम Yo पोट-कलम (१) नुसार वाचा क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, महाराष्ट्र राज्य 
पुनर्वसन प्राधिकरण, संनियंत्रण समिती व राज्य संनियंत्रण समितीचे एकत्रिकरण करुन “महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन 
प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण समिती” स्थापन करण्यात आली. वाचा क्र.२ येथील 
शासन निर्णयान्वये सदर समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आहे. सदर समितीची फेर पुनर्रचना करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.आरपीए-२०१७/प्र.क्र.२५८/र-१, दि.२६/०२/२०२० च्या 
परिच्छेद-१ मधील मजकुराऐवजी पुढील मजकुर वाचण्यात यावा :- 

“महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण या समितीची 
खालीलप्रमाणे फेर पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अध्यक्ष : मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) 

सह अध्यक्ष : मा. मंत्री (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
सदस्य : मा. मंत्री (जलसंपदा) 

सदस्य : मा. मंत्री (महसूल) 

सदस्य | मा. राज्यमंत्री (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
निमंत्रित सदस्य : मा. मंत्री (ऊर्जा) 

निमंत्रित सदस्य : मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) 

निमंत्रित सदस्य : मा. मंत्री (कृषी) 

निमंत्रित सदस्य : मा. मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) 


प्राधिकरणाच्या नियमित बैठका मा.अध्यक्ष महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळी आयोजित करण्यात येतील. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक आरपीए-२०१७/प्र.क्र २५८/र-१, 


सदर निमंत्रित सदस्य असलेल्या मा.मंत्री महोदयांकडील किंवा इतर मा. मंत्री महोदयांकडील 


प्रशासकीय विभागाचे पुनर्वसनविषयक प्रस्ताव ज्या ज्या वेळी प्राधिकरणासमोर सादर करण्यात येतील, त्या त्या 
वेळी संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना बैठकीसाठी निमंत्रित करण्यात येईल. तसेच, संबंधित 
प्रशासकीय विभागाचे मा.मंत्री (प्राधिकरणाचे सदस्य) किंवा इतर मा. मंत्री महोदय यांना आवश्‍यकता भासल्यास ते 
त्यांच्या विभागाच्या सचिवांना महाराष्ट्र राज्य पुनर्वसन प्राधिकरण तथा राज्य पुनर्वसन व पुनर्स्थापना संनियंत्रण 
समितीच्या बैठकीस हजर राहण्यास प्राधिकृत करु शकतील.” 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६०११५४५३६१२१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Dayanand Shankarappa Munjale 


D d DN: c=IN, o=Gi it Of Mahi ht REVENUE AND 
aya n a n FOREST DEPARTMENT, pestalCode= 200089, 3 ‘Maharashtra, 
S h k M . | 5.4.20=83 1ad18b348f1d88937e4f1 13316b4ad736a2c6a66b967 
£985fda6404a7 10d52, Di d Shank: M | 
a n a la p Ppa u nj a e Date: ग्या 08 02 12: cite वत Perea 4 
(द.शां.मुंजाळे) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.राज्यमंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
सर्व मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

महालेखापाल - १ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई 

महालेखापाल - २ (लेखापरीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, नागपूर, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, महाराष्ट्र राज्य. 

सर्व जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, 

सर्व कार्यासन (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

जलसंपदा विभाग (५ प्रतींसह), मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती, कार्यासन र-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय. मुंबई. 


KKKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


